सानुग्रह अनुदान मंजूर करणेबाबत 
कै. श्री.वैजीनाथ गजानन नकाते, 
आरोग्य कर्मचारी 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.३७८/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.९.२०१८ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ किजरो /लेखा१/ 
परिभाषित अंनियो /नकाते/नस्ती क्र.११२/७१९९-२०३/२०२०, दि.१३.०५.२०२० 
३) श्रीमती प्रियंका वैजीनाथ नकाते यांचा दि.०४.०५.२०१९ रोजीचा अर्ज. 


शासन [नणय निर्णय:- 


उपरोक्त क्र.२ अन्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग), पुणे-६ यांच्याकडून 
कै.श्री. वैजीनाथ गजानन नकाते, आरोग्य कर्मचारी यांच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.अनुक्रमांक ३ येथील श्रीमती प्रियंका वैजीनाथ नकाते यांच्या 
अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९/९/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कै.श्री. 
वैजीनाथ गजानन नकाते, आरोग्य कर्मचारी यांच्या कायदेशीर वारस म्हणून नामनिर्देशित व्यक्‍तीस म्हणजे 
त्यांच्या पत्नीस श्रीमती प्रियंका वैजीनाथ नकाते यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
दहा लाख फक्त) मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर सानुग्रह अनुदान शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा पूर्ण 
होण्यापूर्वी दि.०९.०५.२०१५ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी 
१०३ अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


कृ.मा.प. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.३७८/सेवा-५ 


सदरचा शासन आदेशा वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून,त्याचा संकेतांक २०२०१००५१२५७३५३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


ARCHANA 
VILAS 
WALZADE 


(अचेना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग), पुणे-६ 
२.सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा(हिवताप),पुणे-६ 
३.संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी /कोषागार अधिकारी 
४.जिल्हा हिवताप अधिकारी, पंढरपूर, जि.सोलापूर 
५.श्रीमती प्रियंका वैजीनाथ नकाते, मु.पो. कोळे ता. सांगली जि. सोलापूर यांना माहितीस्तव प्रत. 
६.निवड नस्ती /सेवा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


